सर्वसाधारण बदल्या सन २०२३ 
मोटार वाहन निरीक्षक 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एमव्हीडी-०१२३/प्र.क्र.२४(११)/परि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०३ नोव्हेंबर, २०२३ 
शासन आदेशा:- 


सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 
शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली 
करण्यास सक्षम असलेल्या MAPA मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद मोटार वाहन निरिक्षक या 
संवर्गातील अधिकाऱ्याची प्रशासकीय कारणास्तव संगणकीय ऑनलाईन प्रणालीद्वारे बदली करण्यात 
येत असून, त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची 
पदस्थापना 
a | २ ३ 8 
q श्री. सतिश शाळिकराम नवघरे | प्रादेशिक परिवहन प्रादेशिक परिवहन 
कार्यालय, नागपूर(ग्रामीण) | कार्यालय, नागपूर(शाहर) 


२. सदर अधिकाऱ्याने त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरीत स्विकारावा. तसेच त्यांनी अनधिकृत 
रजेवर जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक - सीडीआर १०८२/२५६७/२१२५८/ 
अकरा, दि.३० ऑगस्ट, १९९२ च्या परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे. त्यात दिलेल्या सूचना लक्षात 
घेऊन बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस 
पात्र ठरतील याची संबंधीतांनी नोंद घ्यावी. 

३. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करुन, त्यांना बदलीच्या ठिकाणी तातडीने रुजू होण्यास सांगावे. तसेच 
या आदेझाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्याकरीता बदली झालेल्या अधिकाऱ्याचे कोणत्याही 
परिस्थितीत आदेशाच्या दिनांकापासूनचे वेतन बदलीपूर्व कार्यालयाने काढू नये. याची संपूर्ण जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्याची असेल. 

४. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 
टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच, बदली 
झालेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांने बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या पदग्रहण 
अवधीत बदलीच्या पदावर रुजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) 
म्हणून गणला जाईल. 


शासन आदेडा क्रमांकः एमव्हीडी-०१२३/प्र.क्र.२४(११)/परि-३ 


५. संबंधित अधिकाऱ्यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहित कालावधीत रुजू व्हावे व पदभार 
स्विकारल्याचा अहवाल परिवहन आयुकत कार्यालयामार्फत शासनास सादर करावा. 

सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०३१९३२२६५५२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


JAYSEN Selec aio cme 
JAYPRAKASH ae ee 
INGOLE een र 
(जयसेन इंगोले) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/नागपूर. 


५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
६. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर(ग्रामीण). 
७. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर(शाहर). 


८. श्री. सतिश शालिकराम नवघरे, मोटार वाहन निरिक्षक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, 
नागपूर(ग्रामीण). (परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 
९. निवड नस्ती (परिवहन-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


